मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी या 
संवर्गाची वर्षनिहाय पदसंख्या निश्चित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कअनि -११२३ /प्र.क्र.८४/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा:- १ सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही/१०८३/४६/चौदा, दिनांक ०५.०२.१९८६. 
2) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक सीसीए-१७०९/प्र.क्र.१३९/२००९/१४-ब, दिनांक २६.०५.२०११. 
3) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक सीसीए-१७१२/प्र.क्र.५५/२०१२/१४-ब, दिनांक ०२.०९.२०१३. 
४ सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक कअनि-१११५/प्र.क्र.३/२०१५/१४-ब, दिनांक १३.०१.२०१५. 
५) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक कअनि-१११७/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक २५.०९.२०१७. 
६) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक कअनि-१११९/प्र.क्र.१४/१४-ब, दिनांक २६.०२.२०१९. 
७ सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्रमांक कअनि-११२१/प्र.क्र.०६/१४-ब, दिनांक २०.०१.२०२१. 


प्रस्तावना : 


संदर्भाधीन क्र.२,३,४,५,६ व ७ येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे सन १९८६ ते २०००, 


सन २००१ ते २०१३, सन २०१४ ते २०१५, सन २०१६ ते २०१७ , सन २०१८ ते २०१९ व सन २०२० 


ते २०२१ या प्रत्येक वर्षातील दिनांक १ जानेवारी रोजीची मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी 


संवर्गातील मंजूर पदसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने सन २०२२ व २०२३ या 


वर्षातील दिनांक १ जानेवारी रोजीची तसेच सन २०२३ या वर्षातील दिनांक ०१ सप्टेंबर रोजीची 


कक्ष अधिकारी संवर्गातील मंजूर पदसंख्या निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी संवर्गाची सन २०२२ व २०२३ या वर्षातील दिनांक 


१ जानेवारी रोजीची तसेच सन 2023 या वर्षातील दिनांक ०१ सप्टेंबर रोजीची कक्ष अधिकारी 


संवर्गातील मंजूर पदसंख्या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. कालावधी मंजूर पदसंख्या 


fe ae «| दिनांक 09.09.2022 ७६७ 
2: दिनांक 09.09.2023 ७६५ 


३. दिनांक ०१.०९.२०२३ ७८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअनि -9923 /प्र.क्र.८४/१४-ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१५१६४५३८५६०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1d6f 
\6ffe 1 2c2ad5c605¢23, postalCode=400032, st=Mahi 


aras| 
1740045 1 8DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D78 
99F46BEBFB7A9970706B2C9983, :-VINAYAK BABURAO MANE 


2023.09.15 16:48:08 +05'30 


(वि.बा.माने) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना),मुंबई - ४०० ०३२. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४, १४-अ. 
) निवडनस्ती/कार्या-१४ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


